महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक - संकीर्ण1-११११/(२३/२१)/तांशि-२ 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२१ 


विषय : भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या स्थापनेकरिता आर्थिक वर्ष सन २०२०-२१ 
अंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत..... 
(भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर.) 


वाचा - १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. ॥॥ - २०१३/ (२३/१३)/तांशि-२, 

दिनांक २२.६.२०१५ 

२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. धोरण-२०११/ (१५५/१४)/तांशि-२, 
दिनांक ०८.१२.२०१५ 

३. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. जमीन - २०१४/प्र.क्र.४५/ज-८, 
दिनांक २०.६.२०१५ 

४. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.जमीन - ३४१४/५८/प्र.क्र.१३१/ज-५, 
दिनांक २४.६.२०१५ 

५.शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६.०४.२०२० 

६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०५.२०२० 

७.संचाळक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक ९(२)/ नियोजन/ 

२०२०/५०, दिनांक ०३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीचे पत्र. 


शासन ज्ञापन 

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची Not for profit Public Partnership (N- PPP) या 
तत्त्वावर नागपूर व पुणे येथे स्थापना करण्यास दिनांक 20.4.2094 च्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार नागपूर व पुणे येथे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची 
स्थापना करण्याबाबत या विभागाने अनुक्रमे दिनांक २२.६.२०१५ व दिनांक ८.१२.२०१५ रोजी 
शासन निर्णय निर्गमित केळे आहेत. तसेच नागपूर येथे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेच्या 
स्थापनेकरीता महसूल व वन विभागाने सदर संस्थेस मौजे- वारंगा, ता. नागपूर (ग्रा) जिल्हा 
नागपूर येथील ३९.९६ हेक्टर आर शासकीय जमीन नाममात्र भाड्याने देण्याबाबतचा शासन निर्णय 
दिनांक २०/०६/२०१५ रोजी निर्गमित केला आहे. तसेच पुणे येथे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, 
पुणे या संस्थेच्या स्थापनेकरीता महसूल व वन विभागाने सदर संस्थेस मौ.नाणोली तर्फे चाकण, 
ता.मावळ, जिल्हा पुणे येथील ४०.०० हेक्टर आर शासकीय जमीन नाममात्र भाड्याने देण्याबाबतचा 
शासन निर्णय दिनांक २४.६.२०१५ रोजी निर्गमित केला आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/(२३/२१)/तांशि-२ 


२. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची नागपूर व पुणे येथे स्थापना करण्याच्या अनुषंगाने 
केंद्रशासन, राज्य शासन व खाजगी उद्योजक यांमध्ये दिनांक 92.92.2094 रोजी MoU व MoA 
स्वाक्षरीत करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था नागपूर या संस्थेची 
नोंदणी करण्यात आलेली आहे. सदरहू संस्थेत शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ पासून अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यात आला आहे. 
३. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेकरिता “२२०३, 
तंत्रशिक्षण, -भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थेची स्थापना करणे« (२२०३ २७३१), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली रु.३०००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला 
आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक ०४ मे, २०२० अन्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी अर्थसंकल्पीत निधीच्या फक्त ३३% निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार 
आहे. 
४. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पीत व मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीपैकी रु. १८८.०० लक्ष (रुपये VHal ARAVA लक्ष फक्त) इतका निधी भारतीय माहिती 
तंत्रज्ञान संस्था नागपूर, या संस्थेस इतका निधी कोषागारातून आहरित करण्यास या शासन 
ज्ञापनान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
५. सदरची रक्कम संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आहरित 
करावी. या प्रकरणी रक्‍कम आहरित करण्यास संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनाळय यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२० वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० च्या अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. या परिपत्रकामधीळ अनुक्रमांक ९ येथे नमूद 
अटींची पूर्तता होत आहे. 
७. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २००/२०२१/व्यय-५, 
दिनांक २४.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
८. सदर शासन ज्ञापन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०४११३००१५३०८ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prakash Bhaskarrao 
Avhad 


(प्रकाश भास्करराव आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर 

३) संचालक, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर. 

) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-११११/(२३/२१)/तांशि-२ 


५) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ , महाराष्ट्र, मुंबई 
६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपुर 

७) प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
) 
) 


८) Ferrers (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

१०)वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)कार्यासन अधिकारी- साशि-१, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती-तांशि-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


